सन 2022-23 करीता FRM वात्सल्य या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-।॥025-२०२३/प्र.क्र.८६/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२९ मे, २०२३ 


वाचा:- 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मराबासंस/लेखा/अनुदान 
मागणी/२०२३-२४/का-२/३४५ दि.२४/०४/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी व 
त्याकरीता राज्यात कार्यरत यंत्रणेमध्ये कार्यरत कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील 
अदा करण्यात येत असते. सद्यस्थितीत बालकांची काळजी व संरक्षण करणाऱ्या संस्थेमध्ये सेवा देणे 
ही अत्यावश्‍यक सेवेची बाब असल्याने हे कर्मचारी त्यांची सेवा देत आहेत. तरी या अत्यावश्‍यक 
सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील वेळेत होणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत वेतन प्राप्त करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रतिवर्ष केंद्र शासनाकडून सदर निधी मंजूर करून वितरीत 
करण्यात येत असतो तथापि केंद्र शासनाकडून सन २०२३-२४ करीता निधी प्राप्त झालेला 
नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करता करण्यात आलेले नाही. 


या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला असून सदर प्रस्ताव केंद्राकडून मान्य होवून निधी राज्यास प्राप्त होईल असे गृहीत 
धरून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता उपलब्ध करून दिलेला निधी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

PR वात्सल्य योजनेअंतर्गत विवरणपत्रातील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र.४ प्रमाणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|025-२०२३/प्र.क्र.८६/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
= लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी । प्रस्तावित वितरण 
१ २ ३ शिका 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
न (१६) शासकीय संस्था, १६३६.०४ ४०९.०० 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा, 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राज्य 
२ शिल ११०१.६९ २७५.४२ 
On. $ 
(2234 6०१८), (राज्य हिस्सा) : 
१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 
गी (00)(09) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना व ee 
केंद्र Oo 3 री 
(२२३५ ७०२७ केंद्र हिस्सा | 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
(००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
४ । (२२३५ ७०३६), राज्य हिस्सा ७१०.९२ १७७.७२ 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
एकुण ४५१३.९२ ११२८.४७ 
2: सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 


आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


विहीत नमुन्यात शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 


दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे Pear यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 


आहरण यांची राहील. 


8, सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र. १५७/व्यय-६ f2.23/04/2023 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|025-२०२३/प्र.क्र.८६/का-०८ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५२६१६५०५७९२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH 1 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57aSd2af23fdb37cfec3c30cfe08Sddbe 
J A N A R DA N 06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081EE223 


PATIL MESON 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व सहसचिव /उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


